ज्येष्ठता सूची 
सहायक संचालक (प्रशासन) गट-ब या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१७ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९९/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/का.१२, 
दि.२१.१०.२०११ 


२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१६/प्र.क्र.८१/३४-अ, . दि. २८.११.२०१६ 


शासन परिपत्रक :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन ),गट-ब या संवर्गाची 
दि.१.१.२०१६ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर संवर्गात दि. १.१.२०१६ ते 
दि. ३१.१२.२०१६ या कालावधीत नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा समावेश करुन दि. १.१.२०१७ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून सदर 
ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठता सूची ही सहायक संचालक (प्रशासन ),गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सदरहू 
ज्येष्ठता सूची ही दिनांक १.१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची असल्याने दि.३१.१२.२०१६ पर्यंत 
सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून वगळण्यात 
आली आहेत. 


४. माहितीव जनसंपर्क महासंचालनालयास विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या 
Pare आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात ठेवावी. सदर 
ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांचे आक्षेप 
दि.१०.०२.२०१९ पर्यंत मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून महासंचालनालयाच्या 
अभिप्रायांसह दि. २०.०२.२०१९ पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या 
आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा सूचना संबंधितांना द्याव्यात. दि. २०.०२.२०१९ पर्यंत कोणतेही 
आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूच्या अंतिम 
करण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र.१९९/३४-अ 


ष्‌. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व या सवंर्गातील 
सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या प्रती वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१२५१२४७४४२४०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 


Ra mM ki Sa al Administration Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf154f99ec0b0d9e61 


N a fa ya Nn fa O M U Sa le 3209e20e7a2 15f026da6875ae, cn=Ramkisan 


Narayanrao Musale 
Date: 2019.01.25 12:56:41 +05'30' 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

३. संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक संचालक (प्रशासन), गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दिनांक १.१.२०१७ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग । जन्म दिनांक नियुक्‍ती सरळसेवा / ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक पदोन्नती ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
दिनांक 

| २ ३ ४ 4 & 9 ८ ९ 

[ae] श्री. संजीव fa. कांबळे | अ.जा. | ७.१२.१९६४ | 98.9.2090 पदोन्नती १९.१.२०१० ३१.१२.२०२२ aa 

2 श्री. लाडू झ. पवार वि.जा. (अ) | १.६.१९६२ १९.१.२०१० पदोन्नती १९.१.२०१० ३१.५.२०२० oa 

3 श्री. रा. कि. राणे अ.ज ७.१.१९६८ ३१.७.२०१५ पदोन्नती ३१.७.२०१५ ३१.१.२०२६ शकी 

४ श्रीमती नंदिनी घाटगे | भ.ज. (बो | २०.९.१९७५ | १९.८.२०१६ पदोन्नती १९.८.२०१६ ३०.९.२०३३ =. 

अ.जा. - अनुसूचित जाती 


वि.जा. - विमुक्त जाती 
अ.ज. - अनुसूचित जमाती 


भ.ज. - भटक्या जमाती 


